“पोलीस अधीक्षक” दर्जाच्या 
अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.१५२/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २० एप्रिल २०२२. 


संदर्भ :- शासन ee, गृह विभाग,  क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२०३/पोल-१अ, 
दिनांक ०९.०९.२०२१. 


शासन आदेश. 

पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन आणि 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस अधीक्षक” दर्जाच्या अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
त्यांच्या विद्यमान पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र. नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
| । श्री. अक्षय अशोक शिदे पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर हहर उस्मानाबाद 
2. श्री. अतुल व्ही. कुलकर्णी | अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, जालना. 
चंद्रपूर 
३. श्री. मनीष कलवानिया पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर हहर औरंगाबाद (ग्रामीण) 
oe श्री. निमित गोयल पोलीस अधीक्षक, समादेशक, 
औरंगाबाद (ग्रामीण) रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१४, औरंगाबाद 
4, श्री. राजा रामासामी पोलीस अधीक्षक, बीड पोलीस उप आयुक्त, 
पुणे हहर 
६. श्रीम. लता फड बदली आदेझाधीन पोलीस अधीक्षक, 
महामार्ग सुरक्षा पथक, पुणे. 


IIR आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.१५२/पोल-१ 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/ महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२०१९४९२०७८२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH a 
BHAT 0... ee on 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ उस्मानाबाद/ चंद्रपूर/ जालना/ औरंगाबाद/ बीड/ पुणे. 
) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (WANT यहासंचालक, गहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत. 

qo) अवर सचिव (पोल-१आ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


